अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून 
राज्यातील विद्यमान अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, 
व्यवस्थापनशास््र , एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी 
व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम 
सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी 
केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण 
करणे इ. बाबत शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ: संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/५६१, दिनांक ०७/०८/२०२०. 

प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ १ येथील दिनांक ०७/०८/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या Annexure “A” मध्ये नमूद संस्थांच्या प्रवेशा क्षमतेमध्ये वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सोबतच्या 
Annexure “A” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेमध्ये वाढ करण्यास 


खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत विलिनाकरणानंतरची प्रवेश क्षमता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता मंजूर केल्याप्रमाणे राहील. 

3. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी 
व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४ 


Go 


११ 


औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 


इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ Hears फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आ तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवऱ्यक राहील. 


.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या 


अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०११५०६३९८१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR DM: CN SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, GIN. S = 
Maharashtra, O = 000 OF MAHARASHTRA, OU. 
DHARURKAR त टी तचा 
(संजय औ.धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४ 


५. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department, G.R.No. TEM-2020/C.R.No.102/TE-4, Dated- 1st December, 2020 
List of Increase in intake / New courses in Existing un-aided Institute, Approved by AICTE for A.Y. 2020-21 


3491|NATIONAL INSTITUTE OF |PLOT NO. IS1&2 RAIGAD Private-Self MANAGEMENT Directorate of POST GRADUATE PGCM शि 7 ; Application for 
SECURITIES MARKETS PATALGANGA Financing Technical Education CERTIFICATE new course 
INDUSTRIAL AREA, 
VILLAGE WASAMBE, 
TALUKA KHALAPUR, 
DIST. RAIGAD, 
MAHARASHTRA PIN. 
410207 
5329|SAMRAT ASHOK SR NO. 410/01, JALGAON Private-Self MCA North Maharashtra POST GRADUATE MASTERS IN COMPUTER शि || वि EoA Only 
INSTITUTE OF DERABARDI, DHULE Financing University, Jalgaon APPLICATIONS 
COMPUTER & ROAD, 
MANAGEMENT STUDIES, 
6606]INDUS BUSINESS SCHOOL]S.NO. 114/1/3 ,WAKAD |PUNE Private-Self MANAGEMENT None POST GRADUATE PGDM 180 300 120]E0A & Increase 
Financing DIPLOMA in intake 
6790] DECCAN EDUCATION DES CAMPUS PUNE Private-Self MANAGEMENT None POST GRADUATE PGDM 120 180 7 EoA & Increase 
SOCIETY'S INSTITUTE OF |AGHARKAR MARG Financing DIPLOMA in intake 
MANAGEMENT 
DEVELOPMENT AND 
RESEARCH 


Page 1 of 1 


